भारतीय पोलीस सेवेतील विशोष पोलीस 
महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकारी यांची 


बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.२५७/पोल-१ 
२रामजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २७ जुले, २०१८ 


वाचा:- पोलीस आस्थापना मंडळ क्र. १ यांची दिनांक २७.०७.२०१८ ची शिफारस 


शासन आदेशा- 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ (न) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या पूर्वमान्यतेने भारतीय पोळीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या खाळील 
अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | अधिका-याचे नाव सध्याच्या नेमणूकीचे बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र ठिकाण 
हिं . | डॉ. सुरेशकुमार विशेष पोलीस महानिरीक्षक, ।सह पोलीस आयुक्त, 
मेकला, भापोसे राज्य राखीव पोळीस बल,  । नवी मुंबई 
पुणे 
२. श्री. एफ.के. पाटील, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | विशेष पोळीस महानिरीक्षक, 
भापोसे मोटार परिवहन, म.रा., पुणे | नांदेड परिक्षेत्र, नांदेड 
३. श्री. पी.पी. gears, । विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
भापोसे राज्य राखीव पोळीस बळ,  । औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद 
नागपूर 
४. श्री. मिलिद भारंबे, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
भापोसे औरंगाबाद परिक्षेत्र, कायदा व सुव्यवस्था, म.रा., 
औरंगाबाद मुंबई 
५. | Rtas oh. कदम, | सह पोलीस आयुक्त, सह पोलीस आयुक्त, 
भापोसे पुणे हहर नागपूर शहर 
६. श्री.एस.टी. बोडखे, | सह पोलीस आयुक्त, सह पोलीस आयुक्‍त, 
भापोसे नागपूर शहर पुणे हहर 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.२५७/पोल-१ 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती विचारात 
घेऊन, उपरोक्त अधिकारी यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता कार्यमुक्त करावे व संबंधित 
अधिकारी यांनी त्या पदावर रुजू होऊन तसा अहवाल झासनास सादर करावा. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८०७२७२३३६०१०१२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल ्ं ज्र आदेशानुसार Fi re Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने. K H | A DN:c=IN, o-Government Of 
a | a S e Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597¢c944f19 


7 a89f474e7b98a708cc03eb46cd241a604 
a | W a d42bb, cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2018.07.27 23:45:55 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
4 महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, गृह (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

९. पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई/ पुणे / नागपूर. 

१०. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, म.रा., मुंबई 

११. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नांदेड व औरंगाबाद 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३. संबंधित अधिकारी ( पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई यांचे मार्फत) 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ पुणे / नांदेड/नागपूर 

१६. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


